पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील १२९५ आणि मोटार 
परिवहन विभागातील ११६ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरए ०६१९/ प्र.क्र.४६/ पोल-४ 
दुसरा मजला मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ मार्च, २०१९. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र. एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.३०/ पोल-४, दि.०४.१०.२०१८ 
२) सह पोळीस आयुक्त,(प्रशासन), बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-२(६)/रवका/१२/१९, 
दि.२१.०१.२०१९. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९. 


शासन निर्णय- 


पोळीस दलातीळ घटक कार्यालयातील या कार्यांसनाशी संबंधित अस्थायी पदांना वित्त 


विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, तसेच वरील संदर्भाधिन शासन 


निर्णयान्वये पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील १२९५अस्थायी पदांना तसेच मोटार परिवहन 


विभागातील नौका शाखेतीळ ११६ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत वित्त 


विभागाने दिलेल्या अटीच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्त 


संदर्भ क्र.३ येथील दि.२१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे त्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात 


आलेले आहेत. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भ क्र. २ येथील सह पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), बृहन्मुंबई यांच्या 


कार्यालयाच्या पत्रातील विनंतीस अनुसरुन खाली नमुद केल्याप्रमाणे घटकनिहाय तसेच सोबतच्या 


सहपत्राप्रमाणे पदनिहाय अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत खालील अटींच्या 


अधीन राहुन मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही 


व अस्थायी पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केलेली आहेत त्यांचे पालन 


करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरए ०६१९/ प्र.क्र.४६/ पोल-४ 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ नुसार 


विहित केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे कार्यवाही 


करण्यात येईल. 


३) दरम्यानच्या काळात अस्थायी पदांच्या सुधारीत आकृतीबंध निश्चिती करण्याकरीता कालावधी 


वाढवून देण्यात येणार नाही. तसेच, सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास 


सादर करण्याचे नियोजन करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात. 


त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस 


आयुक्त,बृहन्मुंबई यांची राहील. 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस (००) १०८ राज्य 


मुख्यालय पोलीस (०२) शहर WATE (०२)(०१) शहर पोलीस आस्थापना (अनिवार्य) (२०५५००९७) ०१- 


वेतन” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.२१/०२/२०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/959॥॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१११६४३४६१५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


७ Digitally signed by Sunil J Sovitkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
U Nn | Departmer stalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4. b8ad07 0bfeSfedb8636c8af01 9b6dSb7aee 
194a 6d 9cb854a5f398ccfa, 
e serialNumber=a1caa5c3fca3d18d9c61102c13b0f35f7 
53257759705f8437441 5fa099af3556, cn=Sunil J 
ovitkar = 


Date: 2019.03.11 16:50:05 +05'30' 


(सु.ज.सोवितकर) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 

२. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),मुंबई. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरए ०६१९/ प्र.क्र.४६/ पोल-४ 
५. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी (पोल-३/पोल-५ब),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती/ (पोल-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीआरए ०६१९/प्र.क्र.४६/पोल ४, दि. ११/०३/२०१९ सोबतचे विवरणपत्र (अ) 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १२९५ अस्थायी पदांना दि. 08.03.2028 ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे विवरणपत्र 


(पोल-४) 
अ.क्र शिळ [i प्रस्तावित पदे | पदे निर्मीतीचा शा.नि.क्र व दिनांव मागील वर्षाचा मुदतढीचा शा.नि.क्र. व दिनांव 
पदनाम पदसंख्या 
| 8 | 3 v ष्‌ द्‌ [७ | 
ee पंदेश विभागासाठी स.पो.नि. Bx पबी २ / पीडब्लुएस-२०३८/८५१२,दि.२५.१२.६९ १४ शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
एकुण QB स.पो.नि.श्रीणीवाढ दि.०४.१०.२०१८ 
२ बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठं पो.ह.चालक ०३ मटीएस-०१९२/२५२/(२७) पोल-४ दि. २६.०६.९२ शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
पदांची निर्मीती पो.शि.चालक १० दि.०४.१०.२०१८ 
एकुण १३ 
३ बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठं पो.नि.बि.ता.स. अभियांत्रीकी g - पौडब्लुएस-०१९१/३२४/(१४)/पोल-४, शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
पदांची निर्मीती पो.उपनि.बि.ता.स. अभियांत्रीको २ दि.२५.०६.९२ दि.०४.१०.२०१८ 
| SAT Xo 
प्रमुख यंत्रचालक v 
¥ 
एकुण २९ 
डड पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंब स.पो.आ.बि.(इंजिनिअर) g शा.नि.गृह वि.क्र.पौईक्‍्यु ०१९३/३५०(१५)/पोल-४, दि.२९.०३.९३ शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
यांच्या आस्थापनेवर नियंत्रण स.पो.आ.कार्य. डू दि.०४.१०.२०१८ 
कक्ष निर्माण करणेबाबत पो.नि.बि.ता.स. २ 
पो.नि.बि.बाहतुक ¥ 
| are १८ 
पो.उपनि.बिनतारी (इंजिनिअर) श्र 
पो.उर्पान (वायरलेस आ) २० 
| पो.उपनिकार्यकारी | By 
पो.जमादार(रेडीओ मेकॅनिक) ष्र 
प्रमुख वायरलेस ऑप Bw 
| पोर्श | १५ 
पो.ह.ले. १५ 
प्रशा.अधिकारी १ 
वायरलेस ऑप ष्र 
पो.शि.चालक ७ 
पो.शि.सुरक्षा ३० 
| acter १५ 
| ATT He BY 
| वरिष्ठलिपीक | | २ 
| कनिष्ठलिपोक | ¥ 
पो.शि,चालक १० 
एकुण ४३९ 


गुन्हे शाखेतील गुन्हे संगणक पर्यवेक्षक(पो.नि.) डड शा.नि.गृह वि.क्र. MSTA ०१९३/२५४/नवा-४६/पोल-४, । शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
कायप्रणाली शाखेसाठी १६ संगणक चालक (पो.ह.ले.) ७१ दि.८.७.९३ व दि.२०.८.९३ दि.०४.१०.२०१८ 
संगणक खरेदी करणे व पो.शि,चालक २ 
आवश्यक पदे निर्माण करणे एकुण | we ७ 
मोटार परिवहन विभागाती स.पो.आ.(मो.प.वि.) g शा.नि.गृह वि.क्र.एमटीएस ०१९२/२५७/नवा ४७/पोल-४ शा.नि.गृह «fa, एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
गाड्यांच्या देखभालीसाठी पो.नि.(मो.प) डु दि.३.९.९३ शा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन दि.०४.१०.२०१८ 
तांत्रिक कार्यवारी वर्ग पो.उप.नि(तांत्रिक) ष्‌ ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० अन्वये 
स.पो.उप.नि(तांत्रिक) 22 पो.शि.तांत्रिकाच्या ३० पदांपैकी ८ पदे पो.ना.तांत्रिक म्हणुन 
पो.ह.(तांत्रिव २५ श्रेणवाढ केली तसेच पो.शि.स्बच्छकाच्या १५ पदांपैकी ५ पदे 
पोहले.त्तांत्रिक) ¥ पो.ना.तांत्रिक व ३ पदे 
पो.ह.चालक By 
पो.शि.(तांत्रिक) Ro 
पो.शि.स्वच्छक डु 
पो.शि.चालक २५ 
पो.ना.(तांत्रिक) १३ 
एकुण १२९ 
विशेष शाखा १ साठीघातपात | पोनि. | g शा.नि.गृह वि.डौबोजी-०१९२/२७३२/नवा ५/पोल-४ दि.९.७.९३ शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
विरोधी बॉम्ब शोधक श्‍वान पो.उप.नि.(प्रशिक्षक) नि पो.उप.नि.(प्र)५ पदे शा.नि.गृह वि.क्र उमटीएस ०१९८/१३८/२४ दि.०४.१०.२०१८ 
पथक निर्माण करण्याबाबत पो.ह.निशस्त्र (हॅन्डलर्स) ज्र पोल-४ दि.१६.२.९८ अन्वये मुदतवाढ व १ पद 
पो.शि.चालक द शा.नि.क्र.आरटीएस ०३९८/प्र.क्र.२९/पोल ५ अ दि. २.१२.९८ 
स्वच्छक (केनलमन) q अन्वये पुनरजिवित १६ पो.ह.(नि) हॅन्डलर्स 
एकुण ३७ 
मोटार परिबहन विभागाती पो.उप.नि.(मो.प) g शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२४५९/२६ पोल ४ दि.२५.८.९४ शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८,/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
गाड्यांच्या देखभालीसाठी स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) १२ शा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.०४.१०.२०१८ 
तांत्रिक कर्मचारी वर्ग मंजुर स.पो.उप.नि.(भांडार) ¥ दि.१५.७.२००० अन्वये पो.शि.चा.१७० पदांमधुन ८० पदे 
करणेबाबत स.पो.उप.नि.(चालक) Go पो.ना.चा.३५ पदे पो.ह.चा.३५ पदे स.पो.उप.नि.चा म्हणुन तसेच 
पो.ह. (तांत्रिक) २३ २५ पो.शि.(स्बच्छक) च्या पदांपैकी ८ पदे पो.ना. 
पो.ह.(भांडार) ३ 
पो.ह.(चालक) १०० 
पो.ना. (तांत्रिक) c 
पो.ना.(भांडार) १ 
पो.ना.(चालक) Zo 
पो.शि.(स्वच्छक) ९ 
,शि. (तांत्रिक) २० 
पो.शि.(भांडार) १२ 
पो.शि.(चालक) २० 
एकुण ३४३ 


९ बृहन्मुंबई पोलीस दलाच्या स.पो.उप.नि. g शा.नि.क्र.एमटोएस-०१९४/३०२१/(२४)/ पोल ४ दि.२५.८.९५ | शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
मोटार परिवहन विभागासाठी स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) g अन्वये पदे मंजूरी शा.नि.गृ.वि.क्र.पीएमएन दि.०४.१०.२०१८ 
पदनिर्मीती स.पो.उप.नि.(चालक) २५ ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० अन्वये ७५ 
पो.ह.(चालक) दष पो.शि.चालकाच्या. पदांपैकी १९ पदे पो.ना.चा.१५ पदे पो.ह.चा.१५ 
पो.ह.(भांडार) 2 पदे स.पो.उप.नि.चा म्हणुन श्रेणी बाढ केली आहेत. २००१-२००२ 
पो.ह. (तांत्रिक) र मध्ये पो.शि.चा. ची १० पदे कमी करून स.पो.उप.नि.चा म्हणुन 
पो.ना.(चालक) १९ श्रेणी वाढ. 
पो.शि.(चालक) १६ 
पो.शि.(स्वच्छक) ३ 
पो.शि. (तांत्रिक) २ 
प्रमुख लिपीव १ 
| वरिष्ठलिपीक | | १ 
| कनिष्ठलिपोक | २ 
| टंकलेखक | १ 
एकुण ९४० 
Ro पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंब 3१ पोडब्लुएस ०१९२/५४७/(१०) पोल-४ दि. १८.९.९५ शा.नि.गृह विक्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
यांचे आस्थापनेवर एकुण श्डॅ दि.०४.१०.२०१८ 
आरटीपीसी ची पदे निर्माण 
करणे. 
११ बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठं स.पो.उप.नि.चालक ¥o मटीएस ०१९४/३०९०/(२६) पोल-४ दि. ३१.८.९५ शा.नि.गृह विक्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
अतिरिक्‍त वाहने साधन पो.शि.चालक Ro शा.नि.गृ.वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.०४.१०.२०१८ 
सामुग्री व वाहन चालकाची एकुण ष्ठ दि.१५.७.२००० अन्वये सन २००१-२००२ या वित्तीय वर्षामध्ये 
पदे निर्माण करणे. पा.शि.चालकाची ४० पदे कमी करून स.पो.उप.नि. चालकाच्या 
४० पदांना श्रेणीवाढ देण्यात आली. 
१२ हकक वमानतळ पो.शि.चालक R मटीएस ०१७९/१७४३०/पोल-४ दि.२४.८.८० शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
एकुण २ दि.०४.१०.२०१८ 
१३ रा.रा.पो.ब., बिनतारी संदेश स.पो.नि. १६ पोमसं/२६/८२१४/सपोनि/०२, दि. ४.५.२००२ अन्वये पोलीस । शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४, 
विभाग, मोटार परिवहन एकुण १६ आयुक्‍त बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर सपोनि पदाचे वाटप दि.०४.१०.२०१८ 
विभागातील रासपोनि पदाचे शा.नि.क्र. ०३९७/ सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० 
निशस्त्र सपोनिच्या संवर्गात अन्वये पोउर्पाने ची पदे सपोनि पदी श्रेणीवाढ. 
टप्या टप्याने वर्गीकरण करणे 
एकुण १२९५ 


गृह विभाग शासन निर्णय सीआरए ०६१९/प्र.क्र.४६/पोळ ४,दि. ११/०३/२०१९ सोबतचे विवरणपत्र (ब) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे 
आस्थापनेवरील ११६ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे विवरणपत्र. 


अ.क्र. पदनाम पद संख्या पद निर्मितीचा शासन निर्णय स्थायी पदांना मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन निर्णय 
| पोलीस उप निरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर Gd पटीएस-०३११/४५०/प्र.क्र.२८४/पोल-४, | शा.नि.गृह वि.क्र. एमआयएस- 
दि.१७.०९.२०११ १३१७/प्र.क्र.१००/पोल-४, 
दि.१३.१०.२०१७ 
२ पोलीस उप निरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन Gd 
ड्रायव्हर 

एकूण ११६ 


